केंद्र पुरस्कृत “नॅशनल सायबर 
क्राइम हेल्पलाइन नंबर १९३०” ही 
योजना राज्यामध्ये राबविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.9४/विशा-३अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. २६ जून, २०२३ 


१. वित्त मंत्रालय भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.२१०११/४०/२०२३-०॥॥-| 
दि.३१.०३.२०२३ 

२. वित्त मंत्रालय भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.११०१९/११/२०२२-२>॥/-| 
दि.१८.०४.२०२३ 

३. वित्त मंत्रालय भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.२२००३/०२/२०२०-॥४७ 
दि.०२.०५.२०२३ 

४. वित्त मंत्रालय भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.११०१९/११/२०२२-२॥/-| 
दि.२२.०५.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासन गृहमंत्रालयाच्या पत्र क्र.२१०११/४०/२०२३/२॥॥-| दि.३१.०३.२०२३ अन्वये केंद्र पुरस्कृत 
“Modernization of State Police Forces" या योजनेअंतर्गत "Implementation of National Cybercrime 
Helpline number १९३० setup in States / UTS" यासाठी वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये Major Head ३६०१- 
Grants-in-aid to State Government (Major Head), °&-Centtrally Soonsored Scheme (Sub Major 
Head), 0&.909-Central Assistance / Share (minor Head), 99-Modernization of Police Forces, 
११.०१- Modernization of State Police Forces, 99.09.34 या लेखाशिर्ष अंतर्गत साहित्य खरेदीसाठी 
W.48,80,000/- इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे.सदर योजना १०० Tah केंद्र पुरस्कृत आहे.या 
योजनेकरीता प्राप्त झाळेला निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा आहे. 

सायबर माध्यमाद्वारे होणारी आर्थिक फसवणूक रोखणे व ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांचा शोध 
घेण्याकरीता केंद्रशासनाने "Implementation of National Cybercrime Helpline number १९३० setup in 
States / UTs" ही योजना सुरू केली असून सदर योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
सायबर माध्यमाद्वारे होणारी आर्थिक फसवणूक रोखणे व ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांचा शोध 

घेण्याकरीता केंद्रशासनाने "Implementation of National Cybercrime Helpline number १९३० setup in 
States / UTs" ही योजना सुरू केली असून सदर योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर योजना नवीन असून १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता निधी अर्थसंकल्पीत करण्याकरीता 
२०५५॥७२०१ असा नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात आला आहे. 

केंद्र शासनाच्या पत्र क्र.२२००३/०२/२०२०-॥४७ दि.०२.०५.२०२३ च्या पत्रान्वये नमूद केल्याप्रमाणे 
"Implementation of National Cybercrime Helpline number १९३० setup in States / UTs" UT 
योजनेकरीता (हार्डवेअर खरेदी करीता H.33.20 लक्ष) (सॉफटवेअर खरेदी करीता रू.६.९५ लक्ष) व (प्रशिक्षण 
करीता रू.१४.२५) असा एकूण रू ५४,४०,०००/-इतका निधी खर्च करण्यात येणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.9४/विशा-३अ 


National Cyber Helpline १९३० सेटअप च्या अंमलबजावणी करीता रू.५४,४०,०००/- इतका निधी 


खालील लेखशिर्षा अंतर्गत खर्च करण्यात येणार आहे. 


मागणी क्रमांक बी-१ 

मुख्यलेखाशिर्ष २०५५ पोलीस 

उपमुख्यलेखाशिर्ष Po 

गौणक्रिर्ष ११५-पोलीस दलाचे आधुनिकोकरण 

गटशिर्ष (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प 

उपगटशिर्ष (०१)(०४ राष्ट्रीय सायबर क्राइम हेल्पलाईन नंबर १९३० (१००% 
केंद्र हिस्सा YYA 204) (कार्यक्रम) 
(३१) सहाय्यक अनुदाने 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२६१८२३०६५१२९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAHUL VIJAY et oct aa cee 
KULKARNI 


shtra, 
1 ED8FD00972CCBFA0376623C7F6C38C3B 
WAY KULKARNI 


(राहुल कुलकर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. अपर पोलीस महासंचालक (नि.व.स) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,महाराष्ट्र सायबर, मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. व्यय-७, वित्त विभाग/ का. ११ अर्थसंकल्प शाखा वित्त विभाग/ (बीयूडी-१), गृह विभाग/ नियोजन 


विभाग (का. १४६१) मंत्रालय, मुंबई. 


१२. निवड नस्ती (विशा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


